बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपूर 
कार्यकारी नियामक मंडळाचे पदाधिकारी व 
कार्यकारी समितीचे पदाधिकारी यामध्ये 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.१२३/फ-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. शासन पत्र क्र. बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.११९/फ-९ दिनांक ६.५.२०१५ 
२. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९ दिनांक २०.६.२०२३ 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
९/भावसे/8510/प्र.क्र.१२/ ८०३/२३-२४ दिनांक १.८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

बांबू धोरणाची व्यापक अंमलबजावणी करण्याकरीता शास्त्रोक्त पध्दतीने बांबू लागवड व 
औद्योगिक वापरासाठी प्रशिक्षण व प्रसार करण्यासाठी बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्लीच्या 
Memorandum of Association and Rule & Regulation ला संदर्भ H.9 अन्वये मान्यता देण्यात 
आली होती. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ अन्वये शासन निर्णय क्र.बांबूसा-२०१७/प्र.क्र.३१९/फ-९ दिनांक 
२०.६.२०२३ बांबु संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपूर हे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण 
व प्रशिक्षण) तथा पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाळी आले आहे. आता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र.३ चे पत्रानुसार नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीमध्ये बदल 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपरोक्त कार्यरत 
नियामक मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकारी समितीचे पदाधिकारी बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चंद्रपुर ही संस्था अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, 
शिक्षण व प्रशिक्षण) तथा पदसिद्ध संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, 
चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात आलेले आहे. त्यानुसार बांबू संशोधन व प्रशिक्षण 
केंद्र, चंद्रपुर अधिनस्त कार्यरत कार्यकारी समिती व नियामक मंडळामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.१२३/फ-९ 


नवनिर्मित नियामक मंडळाचे पदाधिकारी (Board of Governors) 


अ.क्र. | नियामक मंडळात सद्या कार्यरत पदाधिकारी पद 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख) म.रा.नागपूर अध्यक्ष 
२ । प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (उत्पादन आणि व्यवस्थापन) | सदस्य 
म.रा.नागपूर 
3 । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, | सदस्य 
नागपूर 
४ | अपर प्रधान मुख्य (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) म.रा.तथा | सदस्य 
पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर व वनप्रशासन, विकास व व्यवस्थापन 
प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
५ | मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक (प्रा., चंद्रपूर सदस्य 
६ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, | सदस्य 
नागपूर 
७ | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर सदस्य 
अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त, नागपूर सदस्य 
संचालक, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केद्र, नागपूर सदस्य 
id Two Eminent persons to be nominated by the PCCF | सदस्य 
(HOFF) to represent the interest of the bamboo, cane 
sources and product 
| 99 | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, चंद्रपूर सदस्य 
१२ | संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली सदस्य 
सचिव 


नवनिर्मित कार्यकारी समितीचे पदाधिकारी 


अक्र. कार्यकारी पद संस्थेचे पद 

a अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), म.रा.नागपूर | अध्यक्ष 
तथा पदसिध्द संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन 
प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.),/ वनसंरक्षक, चंद्रपूर वनवृत्त, चंद्रपूर सदस्य 
संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर सदस्य 
मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक (प्रा), गडचिरोली सदस्य 

५ | विभागीय वन अधिकारी, चंद्रपूर सदस्य 

६ | उपविभागीय अधिकारी राजस्व, चंद्रपूर सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.१२३/फ-९ 


प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, चंद्रपूर सदस्य 

अध्यक्षांनी निवडलेले १ अशासकोय सदस्य ज्यांना बांबुच्या ala | सदस्य 
माहिती आहे 

९ | संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली सदस्य 

सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०११६४३२४१०१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db 
755d4af91632f6cOb678e, postalcode=414001, 


st=MAHARASHTRA, 

serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSed 
¢76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 
Date: 2023.09.01 16:45:04 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


vel 
3) 
भं 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सर्व 
विभागीय आयुक्त (सर्व महसूल विभाग) 
. आयुक्त, आदिवासी विभाग, नागपूर. 
. जिल्हाधिकारी (सवी 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ,नागपूर 
. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सर्व 
. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


दण, का ae ला कद. दण ल टार 


“wo 
छठ 


>“ 
>“ 


wo 
A 


wo 
AU 


“> 
x 


wo “vo 
ms 


wo 
GC 


a) 
(९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


